पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या अधिनस्त कार्यालयाकरिता १०,४४३ 
पदे निर्माण करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७ (ओ)/पु.बा.२/भाग-१/पोल-३ 
मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ डिसेंबर २०१४ 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(ओ)/पु.बां.२/पोल-३, दिनांक ४ मार्च २०१४ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(बो/पु.बां.२/पोल-३, दिनांक ४ मार्च २०१४ 
३) अपर पोलीस महासंचालक (नि.व a), पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे अर्धशाकीय पत्र 


क्रमांक-पोमसं/२६-अ/ ४७/अतिरिक्त पदनिर्मिती/ ३१५/२०११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ 
प्रस्तावना 
राज्य पोलीस दलात येत्या पाच वर्षात पाच टप्प्यात निर्माण करावयाच्या प्रस्तावित ६१,४९४ 


पदांपैकी पहिल्या टप्प्यात पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर नवीन ६४ 


पोलीस ठाणी व विविध घटकांसाठी १०,८७९ पदे आणि पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर 


१,५०० पदे sail एकूण १२,३७९ नवीन पदे निर्माण करण्यास तसेच सदर पदांच्या पदनिर्मितीसाठी 


आवर्ती रु. ५०७.४७ कोटी व अनावर्ती रु. ५८.५३ कोटी असा एकूण रु. ५६५.९९ कोटी एवढा निधी मंजूर 


करण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१३ च्या बैठकीमध्ये तसेच मंत्रिमंडळाने 


दिनांक १७ डिसेंबर २०१३ च्या बैठकीमध्ये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार उपरोक्त १ व २ येथील 


दिनांक ४ मार्च २०१४ च्या दोन स्वतंत्र शासन निर्णयान्वये पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


यांच्या आस्थापनेवर ६३ नवीन पोलीस ठाण्यासाठी व विविध घटकांकरिता १०,४४३ पदे व पोलीस 


आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर १,५०० पदे अशी एकूण ११,९४३ नवीन पदे निर्माण करण्यात 


आली आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(आ/पु.बा.-२/भाग-१/पोल-३ 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यालयांसाठी मा.मंत्रिमंडळाने 


मंजूर केलेल्या अनावर्ती खर्चापेक्षा अधिक खर्च मंजूर केला असल्याची बाब निदर्शनास आल्यामुळे, 


अधिकचा खर्च कमी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे 


निर्णय घेतला आहे. 
शासन शुद्धीपत्रक 


अपर पोलीस महासंचालक (नियोजन व समन्वय), पोळीस महासंचालक, मुंबई यांनी दिनांक 


२१ नोव्हेंबर २०१४ च्या अर्धशासकीय पत्रान्वये प्रस्ताविल्यानुसार गृह विभागाच्या संदर्भाधीन-१ च्या 


दिनांक ४ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयातील विवरणपत्र-ड मधील अ.क्र.२९ येथील पोलीस अधिक्षक, 


यवतमाळ आणि अ.क्र.४४ येथील अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, मुंबई या 


कार्यालयांना (पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, पांढरकवडा, यवतमाळ करिता) मंजूर करण्यात आलेले २ ट्रक 


वगळून, विवरणपत्र-ड मधील उर्वरित ४२ इतर पोळीस घटक कार्यालयाला मंजूर करण्यात आलेले 


रु.९.०० लाख किंमतीचा प्रत्येकी १ ट्रक या प्रमाणे ४२ ट्रक व त्यासाठी मंजूर करण्यात आलेला रु.३.७८ 


कोटीचा अनावर्ती खर्च रद्द करण्यात येत आहे. 


की सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४१२१२१२२५४६४७२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KADAM 


K A D A M DATTATRAY HANMANT 
DN: CN = KADAM DATTATRAY 


DATTATRAY ‘iharashira, 0 - GOVERNMENT 


F MAHARASHTRA, OU = HOME 


HANMANT bate:2otai2:12 12:45:16 0530 


द.ह.कदम 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(आ/पु.बा.-२/भाग-१/पोल-३ 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. सर्व अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी, मुंबई. 
८. सर्व पोलीस आयुक्त. (लोहमार्गसह) 
९. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
१०.सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक 
११.सर्व पोलीस अधिक्षक. (लोहमार्गसह) 
१२.संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
१३.सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये. 
१४.सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१८. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. गृह विभागातील सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी. 
२१. गृह विभागाच्या अधिनस्त असलेले सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख 
२२. निवड नस्ती / पोल-३ 


Cc Av A LO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


